पोळीस अधीक्षक, पुणे (ग्रामीण) यांच्या 
आस्थापनेवरील ६३३ अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एपिओ- ०३२२/प्र.क्र.१४/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ९ मार्च, २०२३. 


= 
I 


१) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.पीओएस-०८२०/प्र.क्र.४१/पोल-३,दि.२/७/२०२१. 

२) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.पीओएस-०८२०/प्र.क्र.६०/पोल-३, दि.१०/११/२०२१. 

३)शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.पीओएस-०८२१/प्र.क्र.५२/पोल-३,दि.९/१२/२०२१. 

४) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.पीओएस-०८२०/प्र.क्र.७८/पोल-३,दि.१३/१२/२०२१. 

५) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.पीओएस-०८२१/प्र.क्र.४५(भाग-१)/पोल-३,दि.१३/१२/२०२१. 

६) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.पीओएस-०८२१/प्र.क्र.४५/पोल-३,दि.१३/१२/२०२१. 

७) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.पीओपी-०८२१/प्र.क्र.१८/पोळ-३, दि.१३/१२/२०२१. 

८) शासन निर्णय,गृह विभाग,क्र.एपीओ-०३२२/प्र.क्र.१४/पोल-३,दि.२३/३/२०२२ 

९) शासन निर्णय,गृह विभाग,क्र.एपीओ-०३२२/प्र.क्र.१४/पोल-३,दि.२८/९/२०२२ 

१०) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/२६-ब/मुदतवाढ/पुणे 
ग्रा/नवीन पदनिर्मिती/०४/२०२२, दि.०७/०२/२०२३ 

११) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८.०२.२०२३. 


) 
) 


शासन निर्णय - 


उपरोक्त संदर्भ क्र.१ ते ७ येथील नमूद शासन निर्णयाव्दारे पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांच्या 
कार्यक्षेत्राअंतर्गत नव्याने बऱ्हाणपूर, ता. बारामती येथे पोलीस उप मुख्यालय,शिरूर उप विभागीय कार्यालय,सुपा 
पोलीस ठाणे, पारगांव (कारखाना) पोलीस ठाणे,माळेगांव पोळीस ठाणे,उरळीकांचन पोलीस ठाणे व निरा-नृसिंहपूर 
पोलीस ठाणे निर्माण करण्यास,तसेच त्याकरीता विविध संवर्गातील पदनिर्मिती करण्यास शासन मान्यता देण्यात 
आली आहे. या शासन शासन निर्णयानुसार पोळीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांच्या आस्थापनेवर विविध संवर्गातील 
६३३ पदे नव्याने निर्माण करण्यात आली आहेत. 


२. उपरोक्त संदर्भ क्र.९ येथील दि.२८/०९/२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयाव्दारे पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण 
यांचे आस्थापनेवर नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या उक्त ६३३ अस्थायी पदांना यापूर्वी दि.१/९/२०२२ ते 
२८/२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


३. आता, सहायक पोलीस महानिरीक्षक (नि.व स.), पोळीस महासंचालक कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांनी 
संदर्भीय क्र.१० येथील दि.०७/०२/२०२३ च्या पत्राव्दारे पोळीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांचे आस्थापनेवर निर्माण 
करण्यात आलेल्या ६३३ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे. 


४. पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात आलेल्या ६३३ पदांचा संवर्ग व 
कार्यालयनिहाय तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एपिओ- ०३२२/प्र.क्र.१४/पोल-३ 


अ) पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रा. यांच्या आस्थापनेवरील नव्याने निर्माण केलेल्या मौजे बऱ्हाणपूर, ता. बारामती पोलीस 


उप मुख्यालय:- 

अ.क्र | पदनाम पदसंख्या । पदनिर्मितीचा शेवटची मुदतवाढ 
शासन निर्णय | दिल्याचा शा.नि. व 
क्रमांक व दिनांक दिनांक 

el पोलीस उप अधीक्षक ॥ पीओएस- एपिओ- 
2 पोलीस निरीक्षक ठु ०८२०/प्र.क्र.४१/पो । ०३२२/प्र.क्र.१४/पोल- 
३ सहा. पोलीस निरीक्षक a SER ३,दि.२८/९/२०२२ 
४ पोलीस उप निरीक्षक १३ हिरव पहर) 
षु सहा. पोलीस उप निरीक्षक १९ 
नि पोलीस हवालदार ३३ 
७ =| पोलीस नाईक ६४ 
८ | पोलीस शिपाई १४६ 
९ कार्यालय अधीक्षक किक 
om o | प्रमुख लिपीक १ 
ष्य १ | वरिष्ठ श्रेणी लिपीक २ 
१२ | कनिष्ठ श्रेणी लिपीक २ 
एकूण २८७ 

ब) पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रा. यांच्या आस्थापनेवरील नव्याने निर्माण केलेल्या शिरूर पोलीस उप विभागीय कार्यालय: 
अ.क्र. । पदनाम पदसंख्या | पदनिर्मितीचा शासन | शोवटची मुदतवाढ दिल्याचा 

निर्णय क्रमांक व दिनांक | af. व दिनांक 
१ | पोलीस उप अधीक्षक feat q पीओपी-०८२१/ एपिओ-०३२२/प्र.क्र.१४/पोल- 
एकूण | प्र.क्र.१८/पोल-३, ३,दि.२८/९/२०२२ 
दि.१३/१२/२०२१ 


क)पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रा. यांच्या आस्थापनेवरील नव्याने निर्माण केलेल्या सुपा पोलीस ठाणेकरीता:- 


अ.क्र. | पदनाम पदसंख्या | पदनिर्मितीचा शासन | शहोवटची मुदतवाढ 
निर्णय क्रमांक व | दिल्याचा शा.नि. व 
दिनांक दिनांक 

१ पोलीस निरीक्षक १ पीओएस-०८२० एपिओ- 

२ सहा. पोलीस निरीक्षक २ /प्र.क्र.६०/पोल-३, | ०३२२/प्र.क्र.१४/पोल- 

३ पोलीस उप निरीक्षक २ दि.१०/११/२०२१ | ३,दि.२८/९/२०२२ 

४ सहा. पोलीस उप निरीक्षक षु 

षु पोलीस हवालदार १० 

& पोलीस नाईक १५ 

9 पोलीस शिपाई २० 

एकूण &Y 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एपिओ- ०३२२/प्र.क्र.१४/पोल-३ 


ख)पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रा. यांच्या आस्थापनेवरील नव्याने निर्माण केलेल्या पारगाव (कारखाना)पोलीस 
ठाणेकरीता:- 


अ.क्र. । पदनाम पदसंख्या | पदनिर्मितीचा शासन t मुदतवाढ 
निर्णय क्रमांक व दिनांक | दिल्याचा शा.नि. व 
दिनांक 

१ पोलीस निरीक्षक १ पीओएस-०८२१/ एपिओ- 

२ सहा. पोलीस निरीक्षक २ प्र.क्र.५२ /पोल- । ०३२२/प्र.क्र.१४/पोल- 

३ पोलीस उप निरीक्षक 2 ३,दि.०९/१२/२०२१ | रदि.२८/९/२०२२ 

४ सहा. पोलीस उप निरीक्षक षु 

षु पोलीस हवालदार १० 

६ पोलीस नाईक १५ 

७ पोलीस शिपाई २० 

एकूण ५५ 

ग)पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रा. यांच्या आस्थापनेवरील नव्याने निर्माण केलेल्या माळेगांव पोलीस ठाणेकरीता:- 

अ.क्र. | पदनाम पदसंख्या | पदनिर्मितीचा शासन | शेवटची मुदतवाढ 
निर्णय क्रमांक व दिनांक । दिल्याचा anf. व 

दिनांक 

१ पोलीस निरीक्षक १ पीओएस- एपिओ- 

२ सहा. पोलीस निरीक्षक २ ०८२०/प्र.क्र.७८/पोल-३, | ०३२२/प्र.क्र.१४/पोल- 

3 पोलीस उप निरीक्षक 2 दि.१३/१२/२०२१ ३,दि.२८/९/२०२२ 

४ सहा. पोळीस उप निरीक्षक ।१० 

षु पोलीस हवालदार २० 

६ पोलीस नाईक १५ 

७ पोलीस शिपाई ३० 

एकूण ८० 


घ)पोळीस अधीक्षक, पुणे ग्रा. यांच्या आस्थापनेवरील नव्याने निर्माण केलेल्या उरळीकांचन पोलीस ठाणेकरीता:- 


अ.क्र. | पदनाम पदसंख्या | पदनिर्मितीचा शासन | शोवटची मुदतवाढ 

निर्णय क्रमांक व दिनांक | दिल्याचा anf. व 
दिनांक 

१ पोलीस निरीक्षक १ पीओएस-०८२१/ एपिओ- 

२ सहा. पोलीस निरीक्षक ४ प्र.क्र.४५(माग-१/पोल- । ०३२२/प्र.क्र.१४/पोल- 

३ पोलीस उप निरीक्षक ५ ३, दि.१३/१२/२०२१ ३,दि.२८/९/२०२२ 

४ सहा. पोळीस उप निरीक्षक | १५ 

षु पोलीस हवालदार २० 

& पोलीस नाईक २५ 

७ पोलीस शिपाई ३० 

एकूण (१०० ०० 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एपिओ- ०३२२/प्र.क्र.१४/पोल-२३ 


ड) पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रा. यांच्या आस्थापनेवरील नव्याने निर्माण केलेल्या निरा-नृसिंहपूर पोलीस ठाणेकरीता:- 


अ.क्र. । पदनाम पदसंख्या । पदनिर्मितीचा शासन | शेवटची मुदतवाढ दिल्याचा 
निर्णय क्रमांक व दिनांक | ant. व दिनांक 

a पोलीस निरीक्षक et | पीओएस-०८२१/ एपिओ- 

२ सहा. पोलीस निरीक्षक २ प्र.क्र.४५ /पोल- | ०३२२/प्र.क्र.१४/पोल- 

३ पोलीस उप निरीक्षक २ ३,दि.१३/१२/२०२१ | २/दि.२८/९/२०२२ 

४ सहा. पोलीस उप निरीक्षक ।५ 

षु US हवालदार ॥॥ ० 

g पोलीस नाईक १५ 

७ पोलीस शिपाई २० 

एकूण द्द 


षु ¢ 


आता, पोलीस अधीक्षक,पुणे ग्रामीण यांच्या आस्थापनेवरील उपरोक्त तक्त्यात नमूद केलेल्या एकूण ६३३ 


अस्थायी पदांना दिनांक ०१मार्च, २०२३ ते दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ 
देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


६. 


१) सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त पदे वगळून उर्वरित पदांना मुदतवाढ देण्यात यावी. तसेच पदे 
ज्या कारणास्तव ज्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर केली आहेत, त्याचे पालन करण्यात यावे. 


2) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १० 
सप्टेंबर २००१ आणि क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२/२००४/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १९ ऑगस्ट २००४ नुसार 
पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करुन कार्यालयाचा सुधारित आकृतीबंध उच्चस्तरीय सचिव 
समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेणे आवश्‍यक आहे. 

3) आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेताना शासनाच्या कार्यपद्धतीतील तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर, 
काळानुरुप शासनाच्या मनुष्यबळात बदल व मनुष्यबळाचा परिणामकारक वापराची आवऱयकता या बाबींचा 
विचार करुन अनावड्यक पदे कमी करण्याचाही विचार करावा. 

8) सदर कालावधीमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत पदांचा आढावा उच्चस्तरीय समितीसमोर ठेवून 


मान्यता घेण्याबाबत वित्त विभागाने संदर्भाधिन क्र.११ येथील दिनांक ०८/०२/२०२३ च्या शासन निर्णयानुसार 
सूचित केलेले आहे 


यासाठी होणारा खर्च “गृह विभाग,मागणी क्रमांक २०५५-पोलीस(००)१०९-जिल्हा पोलीस (००) (०१), जिल्हा 


पोलीस ea ar लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि तो सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


७. 


हा शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ८.०२.२०२३ व्दारे 


प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एपिओ- ०३२२/प्र.क्र.१४/पोल-३ 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१०१५०७१२६७२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 
१ 


AD 


८ 0८ w 


4 


(२ S&S ८४ 


vo 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


१०) 


(0 Digitally signed by RUPALI SANJOG KABARE 
R U Pp A L | S A N J G DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=825ec39543f0d33deccec30f6ca54b1adc430443efec55f07e98dc 
173423779d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=5CB43A03D97 3FF96AABBF02A74864A468 1 399FE663D8FB 
KA B A R E DE0441A596BEB3ACDD, cn=RUPALI SANJOG KABARE 
Date: 2023.03.10 15:12:27 +05'30° 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
> 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

पोलीस अधीक्षक,पुणे (ग्रामीण) 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्र, कोल्हापूर 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई . 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे 

वित्त विभाग (व्यय-७ / वित्तिय सुधारणा-१. 

निवड फाईल/पोल-३. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


